केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत गंभीर स्वरूपाचे पक्षुरोग नियंत्रण 
कार्यक्रम, पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम व 
बळकटीकरण या योजने अंतर्गत फिरत्या 
पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करणे व Ses या 
समुहगट योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन क्रमांक : सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 जून, २०२२. 


संदर्भ-१. केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून पश्ुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH&DCP) 

अंमलबजावणीसाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. केंद्र शासनाचे पश्नुसंवर्धन विभागाचे पत्र क्र.<-११०५३(५३१३)/१४/२०१९-[-(१३८३०), 
नवी दिल्ली, दि. २३.०८.२०२१ 

३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- 
२०१९/प्र.क्र. ७१/पदुम-४ दि. ०२.०६.२०२०. 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.रोनि/- & DCP/ESVHD-MVU/82/3928-39/2029/ 
पसं-१२, पुणे दि.२३.११.२०२१ 

५. आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.रोनि/।- & [)092/३७/१३५३/२०२१/पसं-१२, पुणे 
दि.१२.०२.२०२२. 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाच्या संदर्भिय दि. २३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत WIR व रोग 
नियंत्रण (LH&DCP) या योजनेस केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. WaT व रोग नियंत्रण 
कार्यक्रम (LH&DCP) या समूहगट योजनेमध्ये राष्ट्रीय WRT नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) आणि पशुस्वास्थ्य 
व रोग नियंत्रण (LH&DC) या दोन्ही योजनांचा समावेश करण्यात आळेला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय VRPT 
नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (NADCP) राज्यातील अंमलबजावणीसाठी संदर्भीय क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. 

TARA व रोग नियंत्रण (LH&DC) या योजनेमध्ये खालील तीन उपयोजनांचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे. 
१, गंभीर स्वरूपाचे पश्ुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (Critical Animal Disease Control Programme- 
CADCP) (900%) :- 

या उपयोजने अंतर्गत पीपीआर व सीएसएफ या दोन रोगांवर प्रतिबंधात्मक लसीकरणाद्वारे सन २०३० 
पर्यंत नियंत्रण व निर्मूलन करावयाचे असून राज्यातील १०० टक्‍के शोळ्या-मेंढ्यांना पीपीआर (PPR) 
प्रतिबंधात्मक व १०० टक्के पात्र वराहांमध्ये सीएसफ (CSF) प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात येणार आहे. 


प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिम राबविताना अपुरे पडणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याकरीता शासकीय 
यंत्रणे व्यतिरीक्त खाजगी मनुष्यबळ (पशुमित्र / पशुसखी / पश्गुबंधु उपलब्ध करण्यासाठी देखील निधी 
उपलब्ध होणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


प्रतिबंधात्मक लसीकरणापूर्वी जनावरांच्या कानात बिल्ले लावून ईनाफ़ प्रणालीवर त्यांची नोंद घेणे 
बंधनकारक आहे. 
२. पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम व बळकटीकरण करणे या योजने अंतर्गत फिरते पश्युचिकित्सा 
पथकांची स्थापना करणे (Establishment and Strengthening of Mibile Veterinary Units ESVHD- 
MVU):- 

सन 2029-22 या वर्षापासून सदर उपयोजनेमधून पद्युवैद्यकीय दवाखान्यांचे बांधकाम व 
बळकटीकरण ऐवजी फिरत्या पश्ञुचिकित्सा पथकाची स्थापना करणे ह्या योजनेचा नव्याने समावेश करण्यात 
आलेला आहे. 

प्रत्येक फिरत्या पश्ञुचिकित्सा पथकाद्वारे प्नुपालकांच्या दारापर्यंत पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार असून यामध्ये प्रामुख्याने रोग निदान, औषधोपचार, लसीकरण, शल्यचिकित्सा तसेच दृकश्राव्य 
माध्यम व विस्तार विषयक सेवा पश्युपालकांपर्यंत पुरविण्यात येणार आहेत. 

या योजनेंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या फिरत्या पद्युचिकित्सा पथकांचे सनियंत्रण राज्यस्तरीय 
कॉल सेंटरद्वारे करणे अभिप्रेत आहे. 

फिरत्या पश्युचिकित्सा पथकाची स्थापना करणे या उपयोजनेअंतर्गत एकूण Co चार चाकी वाहन व 
अनुषंगिक बाबी (फॅब्रिकेशन व उपकरणे) उपलब्ध करण्यासाठीचा १०० टकके केंद्र हिऱ्याचा अनावर्ती खर्चाचा 
एकूण निधी रु.१२८०.०० लक्ष केंद्र शासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wale विकास मंडळ, 
नागपूर या कार्यालयाच्या राष्ट्रीय TART नियंत्रण कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील स्वतंत्र 
खात्यामध्ये सन २०२१-२२ मध्ये जमा करण्यात आलेला आहे. 


३. IPS (Assistance to states for Control of other Economically important , Exotic, 
Emergent and Zoonotic Livestock and Poultry Diseases- ASCAD) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या महत्वाच्या 
रोगांचे लसीकरण कार्यक्रम व इतर सहा उपघटक:- 

सदर उपयोजनेंतर्गत खालील विविध og उपक्रम राबविण्यात यावेत. 

अ. WM व pape पक्ष्यांमधील विविध रोगांचे लसीकरण, लसीकरणासाठी आवश्‍यक साधन सामुग्री, 
vicar औषधे तसेच इतर सांसर्गिक रोग जसे की, अँथ्रॅक्स, रेबीज, गोट पॉक्स इत्यादी रोगांवरील 
लसीकरण (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) 

आ. सर्वेक्षण, सनियंत्रण व पुर्व अंदाज बांधणे (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) 

इ. संशोधन व नवीन उपक्रम, प्रशिक्षण (केंद्र हिस्सा १०० %) 

ई. माहिती-जनजागृती (केंद्र हिस्सा १००%) 

उ. विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण अंतर्गत राष्ट्रीय पश्नुरोग वार्तांकन प्रणाली (National 

Animal Disease Reporting System, NADRS) केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) 

ऊ. अचानक उद्भवणाऱ्या व विदेशी आजारांचा प्रतिबंध करणे (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%), (केंद्र 

हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा ५०%) 
सदर केंद्र पुरस्कृत समुहगट योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय-: 

शोळ्या-मेंढ्यामधील पीपीआर (PPR) व वराहांमधील क्लासिकल स्वाइन फिव्हर (CSF) या गंभीर 
स्वरुपाच्या रोगांचे नियंत्रण करणे (CADCP), फिरत्या पश्ञुचिकित्सा पथकाची स्थापना करणे (ESVHD-MVU), 
dbs अंतर्गत विविध उपयोजना राबविणे अशा समुहगट योजना समाविष्ट असलेल्या पश्ुस्वास्थ्य व रोग 

नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (Livestock Health & Disease Control Programme) राज्यातील सन २०२१-२२ 

पासूनच्या अंमलबजावणीस याद्वारे शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


सदर समुह गट योजनेमधील राष्ट्रीय wR नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध होणारी शीत 
साखळी सुविधा, इअर टॅग्स तसेच अँस्कॅड अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या जंतनाहक औषधांचा वापर उपरोक्त 
नमुद सर्व प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये करण्यात यावा. या योजनेंतर्गत झालेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक 
लसीकरणांच्या नोंदी ईनाफ (Information Network for Animal Productivity and Health- INAPH) 
प्रणाळीवर नोंदविण्यात याव्यात. 


पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजने अंतर्गत विविध उपयोजनांसाठी देय असलेला केंद्र हिस्सा व त्यास 
देय समरुप राज्य हिस्सा याचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे. 


= es: योजनेचे उपघटक व केंद्र व राज्य ary 2 
अ.क्र. योजना उपघटकांतर्गत बाबी 
हिस्सा 
अ  पीपीआर-इपी (PPR-EP) १. लस खरेदी, 
प्रतिबंधात्मक लसीकरण २. लसीकरणासाठी साधन सामग्री व 
(१०० % केंद्र हिस्सा) यंत्रसामग्री, 
३. लसीकरणाचे मानधन, 
४. प्रयोगशाळा बळकटीकरण, 
भीर स्वरुपाच्या ५. सर्वेक्षण, 
गंभीर स्वरुपाच्या पु प्रचार व प्रसिद्धी 
उगा नाचागकर ६. प्रचार व प्रसिद्धी 
| रोगांचे नियंत्रण करणे व क्लीं 
आ) सीएसफ (CSF) त १. लस i 
(CADCP) es ae क ae ORR त तत = 
लसीकरण (१०० % केंद्र हिस्सा) २. लसीकरणासाठी साधन सामग्री व 
यंत्रसामग्री, 
३. लसीकरणाचे मानधन, 
४. प्रयोगशाळा बळकटीकरण, 
५. सर्वेक्षण, 
६. प्रचार व प्रसिद्धी 
BH) अनावर्ती खर्च (१००% केंद्र हिस्सा) | प्रत्येक १ लाख पद्मुधनासाठी १ चार 
चाकी वाहन याप्रमाणे राज्यात 
फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची 
स्थापना करणे 
आ) बाहयस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ, औषधे - | १. रु.०.५० लक्ष प्रति महिना, प्रती 
साधनसामुग्री, इंधन व देखभाल पदवीधर पशुवैद्यक 
दुरुस्तीसाठी प्रती वाहन आवर्ती खर्च  ।२. रु.०.२० लक्ष प्रति महिना प्रती 
(केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% पशुधन पर्यवेक्षक 
फिरत्या पद्युचिकित्सा oe भे Be अ 
ताता तां ३. रु.०.१८ लक्ष प्रति महिना, प्रती 
२ पः स्थापना वा चणा 
कर वा वाहनचालक तथा मदतनीस 
४. रु.०.३५ लक्ष प्रती महिना औषधे 
व साधन सामुग्री 
५. रु.०.३३ लक्ष प्रती महिना इंधन व 
देखभाल दुरुस्ती 
इ) राज्यस्तरीय कॉल सेंटरसाठी आवती | १. रु.०.५० लक्ष प्रति महिना, प्रती 
खर्च (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा पदवीधर पशुवैद्यक 
४०%) २. रु.०.१५ लक्ष प्रति महिना, प्रती 


कॉल एक्झीक्युटीव्ह 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


३. कार्यालयीन खर्च रु.०.०५ लक्ष 
प्रति महिना १ पदवीधर पशुवैद्यक 
व ३ कॉल एक्झीक्युटीव्ह करीता 
आणि अतिरिक्‍त रु.०.०२ लक्ष 


प्रति महिना अतिरिक्‍त १ 
पदवीधर पशुवैद्यक व ३ कॉल 
एक्झीक्युटीव्ह करीता 


३ अँस्कॅड (ASCAD) 


ADR व pape पक्ष्यांमधील 
विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरण, 
(केंद्र हिस्सा ६० % व राज्य हिस्सा 


४०%) 


१. आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या रोगांचे 
लसीकरण, सांसर्गिक रोग जसे 
की, अँथ्रॅक्स, रेबीज, We पॉक्स 
इत्यादी रोग प्रतिबंधक लसीकरण 

२. लसीकरणासाठी आवरयक 
साधनसामग्री, 

३. जंतनाशक औषधे 


आ) सर्वेक्षण, सनियंत्रण व पुर्व अंदाज 
बांधणे (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य 
हिस्सा ४०%) 


विविध aay रोगांचे (Contagious 
Bovine Pleuro Pneumonia- 
CBPP, Bovine Spongiform 
Encephalopathy-BSE — and 
Rinderpest-RP) सर्वेक्षण 
(Village Search, Stock route 
search and __ Institutional 
Search), नमुने गोळा करणे 


इ) विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचे 
आधुनिकीकरण (केंद्र हिस्सा ६०% व 
राज्य हिस्सा ४०%) 


१. विभागीय रोग अन्वेषण 
प्रयोगशाळा यांना विविध रोगांचे 
Influenza, BSE, 
PRRS- Porcine 
Reproductive and 


(Avian 
Glanders, 


Respiratory Syndrome) 
निदान करण्यासाठी आवश्‍यक 
उपकरणे, रसायने, किट्स, 
कार्यालयीन खर्च इ. 

२. राष्ट्रीय WRN वार्तांकन प्रणाली 
(National Animal Disease 
Reporting System-NADRS) 
साठी निधी उपलब्ध करणे 


इ) संशोधन व नवीन उपक्रम, प्रशिक्षण 
(केंद्र हिस्सा १०० %) 


१. विविध राज्यस्तरीय संस्था व 
विद्यापीठे यांचेकडून संशोधन व 
नवीन उपक्रम राबविण्यासाठी 
अर्थसहाय्य. 

२. पदवीधर पशुवैद्यक, पश्युधन पर्यवेक्षक 
इ. साठी प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यासाठी अर्थसहाय्य. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


3. RRs व रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
मुख्यालयी ०५ सल्लागारांची नेमणुक 
करण्यासाठी अर्थसहाय्य. 


उ) माहिती-जनजागृती (केद्र हिस्सा 


१००%) 


१. छापील, दूरदर्शन, आकाशवाणी, 
वृत्तपत्रे, भित्तीचित्रे, पत्रके, 
घडीपत्रके इ. माध्यमांद्वारे 
पश्लुपालकांस विविध 
wrist तसेच त्यामुळे 
होणारे आर्थिक नुकसान व 
प्रतिबंधात्मक लसीकरण याबाबत 
अवगत करणे 

२. लसीकरण फेरीची प्रसिद्धी, 

३. गावपातळी, तालुकास्तरीय तथा 
जिल्हास्तरीय पशु उपचार, 
प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन 
करुन प्रबोधन करणे 


उ) अचानक उद्भवणाऱ्या व विदेशी 
आजाराचा प्रतिबंध करणे (केंद्र हिस्सा 
६०% व राज्य हिस्सा ४०%), (केंद्र 
हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा ५०%) 


१. राज्यस्तरीय रोग निदान प्रयोग 
शाळा (Good Manufacturing 
Practices-GMP) व जेव पदार्थ 
निर्मिती ea (Good 
Laboratory Practices-GLP) 
बळकटीकरण तसेच विविध 
बाबींकरीता निधीची उपलब्धता 
करणे (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य 
हिस्सा ४०%) 

२. अचानक उद्भवणाऱ्या व frat 
आजाराचे नमुने गोळा करणे, 
सर्वेक्षण करणे (केंद्र हिस्सा ६०% 
व राज्य हिस्सा ४०%) 

३. बाधित कुक्कुट पक्षी / प्राणी नष्ट 
(Culling), खाद्य व अंडी नष्ट 
करणे साठी आवश्यक 
ऑपरेडनल कॉस्ट व या प्रित्यर्थ 
संबंधित शेतक-यांना नुकसान 
भरपाई (केंद्र हिस्सा ५०% व 
राज्य हिस्सा ५०%) 


केंद्र शासनाने वेळोवेळी या योजनांच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व यासाठी 


राज्यास प्रत्यक्ष प्राप्त होणारा निधी यास अधीन राहून सदरच्या कार्यक्रमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


सदर कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस्तव केंद्र शासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी गंभीर स्वरुपाच्या 
रोगांचे नियंत्रण व अँस्केंड याकरीता सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे आणि फिरत्या 
पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना करणे या करीता अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर योजनेचे राज्यात प्रभावीपणे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर 
खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. 


(अ) राज्य सनियंत्रण समिती (State Monitoring Unit) 


9) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (पदुम), महाराष्ट्र राज्य : अध्यक्ष 

२) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 

३) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 

४) संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर : सदस्य 

५) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे : सदस्य सचिव 


बो जिल्हा सनियंत्रण समिती (District Monitoring Unit) 


q) जिल्हाधिकारी erate 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
३) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
५) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त : सदस्य सचिव 


क) तालुका सनियंत्रण समिती (Block Monitoring Unit) 


१) तहसिलदार, संबंधित तालुका : अध्यक्ष 
२) सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालुका लघुपश्युवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय / 
तांत्रिक सनियंत्रणासाठी नियुक्‍त केलेल्या नजिकच्या तालुका 


लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्‍त wpa : सदस्य 
3) UAH विकास अधिकारी, तालुका मुख्यालयापासून दूरच्या अंतरावर 
असलेला पशुवैद्यकिय दवाखाना (श्रेणी-१) : सदस्य 
४) पशुधन विकास अधिकारी, तालुका लघुपश्युवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय / : सदस्य सचिव 


तालुकास्तरीय पशुवैद्यकिय दवाखाना, श्रेणी-१ 

राज्य स्तरावर आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे तर विभागीय स्तरावर संबंधित विभागाचे प्रादेशिक 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन हे योजनेचे अंमळबजावणी अधिकारी राहतील. 

सदर केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राज्यातील Bad अंमलबजावणीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी 
आवश्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तात्काळ सर्व संबंधितांना निर्गमित कराव्यात. 

या कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे विहित प्रपत्रातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी राज्य शासनास सादर करण्यात यावेत. 

पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएसएस - २०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, 


सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, आदिवासी विकास, नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२२/ २०२२ / व्यय-२ दि.१३.०४.२०२२ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६०३११२३३३९१०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


D R SA N J AY Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
. DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

Vi S H WA NATH RAO 2,5.4.20=690002a7555559bb0 1 5f31 5b03adb3305c59fe381 e4dcdal439d1 191 
29672733, pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F34E62, 
serialNumber=5DBCE7AE3AC30FOESSC90CD14E851251037DC61F3291C80EA 

D | D E 8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOUODE 
Date: 2022.06.03 11:33:53 +05'30' 

1. संजय वि 
(डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३ मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

ष्‌. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवर्ती कार्यालये (सवी. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१०. आयुक्त पश्नुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. जिल्हाधिकारी, सर्व 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३. अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१४. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

१५. सहआयुक्त पश्नुसंवर्धन, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

१६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, way जैव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 

१७. संशोधन संचालक, महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

१८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सर्व संबंधित) 

१९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२१. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा (सर्व) 

२२. तहसिलदार, सर्व 

२३. निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


